एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-९ 

राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा-२०२१ च्या अंतिम 
निकालाच्या आधारावर महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाकडून निवड झालेल्या मंत्रालयीन कक्ष 
अधिकारी, गट ब संवर्गातील उमेदवारांच्या 
परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कालावधी करीता अधिसंख्य पदे 
निर्माण करणेबाबत व त्यांच्या वेतनाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- कअस १३२३/प्र.क्र.९६/१४ब 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- १० ऑक्टोबर, २०२३ 


१)शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक टिआरएन २०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ, 
दिनांक २०.०१.२०१४ 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.७/१६/वित्तीय सुधारणा-१, 
दिनांक २०.०२.२०१६ 

३ )शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक टिआरएन-०५१७/प्र.क्र.3६/सीपीटीपी, 
दिनांक २१.०७.२०१७ 

४ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक टिआरएन-०८२२/प्र.क्र.५८/सीपीटीपी, 
दिनांक १३.०९.२०२२ 

५) कार्यालयीन आदेडा क्रमांक,सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक टिआरएन -०६२३/प्र.क्र.४५/ 
सीपीटीपी-ब, दिनांक १८.०९.२०२३ 

६) शासन परिपत्रक क्रमांक सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक टिआरएन-०६२३/प्र.क्र.६४/ 
सीपीटीपी, दिनांक २२.०९.२०२३ 

७) वनामती, नागपूर याचे पत्र क्र.आस्था-०९२३/सीपीटीपी-९/उन्नती/३४००/२०२३, 
दिनांक २५.०९.२०२३ 

८) वनामती, नागपूर याचे पत्र क्र.आस्था-१०२३/सीपीटीपी-९/३५०१/२०२३, 
दिनांक ०४.१०.२०२३ 


प्रस्तावना:- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्यसेवा परीक्षेद्वारे सन २०१४ पासून प्रतिवर्षी सरळसेवेने 
नियुक्‍त होणा-या गट-अ मधील पदांसाठी यशदा, पुणे या संस्थेमार्फत व गट-ब मधील पदांसाठी वनामती, 
नागपूर या संस्थेमार्फत दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम संदर्भाधीन 
क्र. १ च्या शासन निर्णयानुसार राबविण्यात येते. त्यानुसार मंत्रालयीन कक्ष अधिकारी गट ब संवर्गामध्ये 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा -२०२१ च्या अंतिम निकालाच्या आधारे निवड 
झालेल्या व एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम -९ मध्ये प्रशिक्षण घेणाऱ्या उमेदवारांसाठी अधिसंख्य 
पदे निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः कअस 9323/ प्र.क्र.९६/१४ब 
शासन निर्णय:- 


१, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे राज्यसेवा परीक्षा-२०२१ च्या अंतिम निकालाच्या आधारे 
शिफारसप्राप्त ठरलेल्या ३८ उमेदवारांना संदर्भाधिन क्रमांक ४ च्या कार्यालयीन आदेशान्वये दिनांक 
०३.१०.२०२३ पासून दोन वर्षाच्या एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीपीटीपी-८) अंतर्गत 
परिविक्षाधीन कक्ष अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. त्यापैकी ३० उमेदवार वनामती, नागपूर 
येथे दि.०३.१०.२०२३ (म.पू) रुजू झाळे आहेत. तर ७ उमेदवारांना संवर्गउन्नतीकरणांतर्गत पायाभूत 
प्रशिक्षण (अभ्यासक्रम-१) मधून सूट देण्यात आलेली असल्याने ते दिनांक 03.90.2023 (म.पू) रोजी 
मंत्रालयात रुजू झाले आहेत. सदर ३७ उमेदवारांचे एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-९ अंतर्गत 
प्रशिक्षण सुरु झाले आहे. 


२. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा -२०२१ च्या अंतिम निकालाच्या आधारे 
निवड झालेल्या व प्रशिक्षणासाठी रूजू झालेल्या मंत्रालयीन कक्ष अधिकारी गट ब संवर्गातील ३७ 
उमेदवारांकरिता सुधारित वेतन मॅंट्रिक्समधील वेतनस्तर एस-१७ (४७६००-१५११००) मध्ये एकूण ३७ 
अधिसंख्य पदे दि.०३.१०.२०२३ ते दि.०२.१०.२०२५ या दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी निर्माण 
करण्याकरिता शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


यः सदर ३७ अधिसंख्य पदे सामान्य प्रशासन विभागाच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यात येत आहेत. 


र मंत्रालयीन कक्ष अधिकारी गट ब संवर्गातील सदर ३७ अधिसंख्य पदांच्या दि.०३.१०.२०२३ ते 
दि.०२.१०.२०२५ या दोन वर्षाच्या कालावधीतील वेतनावर येणारा खर्च या विभागाच्या “मागणी क्रमांक 
ए-४, २०५२ सचिवालय-सर्वसाधारण सेवा, ०२० सचिवालय, (००) (००) (०१) सामान्य प्रशासन विभाग 
(अनिवार्य), (२०५२ ००२५) ०१ वेतन या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो त्या त्या वर्षाच्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


ष्‌. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन पत्र क्रमांक दिनांक २२.०९.२०२३ अन्वये एकत्रित परिविक्षाधीन 
प्रशिक्षण कार्यक्रम-९ बाबत सूचना निर्गमित केल्या असून परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थीच्या वेतनाबाबत निर्देश 
दिले आहेत. त्यानुसार एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-९ (सीपीटीपी-९) अंतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या 
मंत्रालयीन कक्ष अधिकारी गट ब संवर्गातील ३७ उमेदवारांच्या परिविक्षाधीन कालावधीतील वेतनासंदर्भात 
पुढीलप्रमाणे आदेशित करण्यात येत आहे:- 


अ) सीपीटीपी-९ अंतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या मंत्रालयीन कक्ष अधिकारी गट-ब या संवर्गातील ३७ 
प्रशिक्षणार्थी परिविक्षाधीन उमेदवारांच्या वेतनासाठी कक्ष अधिकारी/अवर सचिव (कार्यासन-२६), सामान्य 
प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई हे आहरण व संवितरण अधिकारी राहतील. 


ब) सीपीटीपी-९ अंतर्गत प्रशिक्षणासाठी प्रत्यक्ष रुजू झालेल्या मंत्रालयीन कक्ष अधिकाऱ्यांना 
प्रशिक्षणाच्या पहिल्या महिन्यापासून ज्या दिनांकापासून ते रुजू झाले त्या दिनांकापासून नियमित वेतन 
प्रदान करण्यात यावे. 


६. हा झासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.9/१६/वित्तीय सुधारणा-१, 
दिनांक २०.०२.२०१६ मधील तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कअस १३२३/प्र.क्र.९६/१४ब 


प्रत, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०१०१७५१२०५६०७ असा आहे. हा Aa 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Cc “७० A -0 


Digitally signed by SUCHITA MOHAN MAHADIK 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2. 


5.4.20=6578e224c4a0d2c9bfb7e7e33b474757c1425d0a03e653bc4 
0a25b70698158e, postalCode=400032, hi 


‘Mahi 
serial INumber=E1 46A6DDC8FB6681D49A5099661D41639DA6C5684 
19F07 1 BB9CDFDBA2E08058C, cn=SUCHITA MOHAN MAHADIK 
Date: 2023.10.10 18:29:11 +05'30° 


(सु. मो. महाडिक) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल -१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई ४०० ०२०. 

महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई Yoo ०२०. 

महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 

महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, नागपूर. 

अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

महासंचालक, यडावंतराव चव्हाण विकास Wass प्रबोधिनी, राजभवन आवार, बाणेर रस्ता, 
पुणे. 

संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, वनामती, बोले 
पेट्रोल पंप जवळ, अमरावती रोड, धरमपेठ, नागपूर - ४४२ ४१०. 


८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९. उप सचिव(का. सीपीटीपी-ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Go 


११ 


.कक्ष अधिकारी/अवर सचिव (का.२६), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई.(आवऱ्यक 


कार्यवाहीकरिता) 


.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१२. 


निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 


१३. जिल्हा कोषागार कार्यालय, नागपूर. 
१४. वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३.निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


